AAAS क्र.१५/२०१५ सह सचिव उध्दव 
नामदेव शिंदे मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटना व 
इतर ४० रोजंदारी मजूरांना वेतनाच्या फरकाची 
रक्‍कम ६% व्याजाने अदा करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयडीओ-२०१८/प्र.क्र.१३९/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १७मे, २०२२ 


वाचा:- 
१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. AAS २०१८/१२१८/१७३५२/प्र.क्र.१३५/आस्था-३/ 
९७३२, दि.११/०३/२०२२. 
२) मा. कामगार न्यायालय, औरंगाबाद येथे दाखळ STASI क्र. १५/२०१५ बाबत 
दिलेला दि.२०/४/२०१८ चा न्यायनिर्णय. 
३) मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे दाखल रि.पि. क्र. ६१५२/२०१९ 
बाबत दिलेला दि.१२/७/२०१९ चा न्यायनिर्णय. 


प्रस्तावना:- 

तालुका फळरोपवाटिका, माजलगाव जि.बीड येथील १५ रोजंदारी मजुर व तालुका बीज 
गुणन केंद्र, माजलगाव जिल्हा बीड येथील २५ रोजंदारी मजूरांना कायम मजूराच्या मासिक वेतनाच्या 
१/२६ दराने रोजंदारीचा मागील फरक मिळावा म्हणून श्री.उध्दव शिंदे, मराठवाडा सर्व श्रमिक 
संघटना व ४० रोजंदारी मजूरांनी त्यांना देय असलेली रक्कम त्यांना द.सा.द.शे.१८ दराने न 
मिळाल्याने त्यांनी आयडीअ अर्ज क्र.१५/२०१५ मा.कामगार न्यायालय, औरंगाबाद येथे दाखल केले 
होते. त्यामध्ये मा.कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांनी दि.२०/४/२०१८ रोजी न्यायनिर्णय दिलेला 
असून तक्रारदार रोजंदारी मजूर यांना प्रपत्र-“अ” मध्ये त्यांचे नावासमोर दर्शविलेली १/२६ दरांची 
रक्‍कम प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. १० दाराने अदा करण्याचे व सदर कार्यवाही निर्णयापासून 
३ महिन्याच्या कालावधीत करण्याचे निर्देश विभागास दिलेले होते. सदर न्यायनिर्णय शासनाच्या 
विरोधात झाल्याने मा.उच्च न्यायालय येथे अपील दाखल करणेसाठी विधी व न्याय विभाग, 
औरंगाबाद यांनी सदर प्रकरण उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अपील Re पिटीशन 
क्र.६१५२/२०१९ दाखल करण्यात आले होते. सदर रिटपिटीशननचा निकाल दि.१२/७/२०१९ रोजी 
शासनाच्या विरोधात झाला होता. ४० रोजंदारी मजूरांना तक्रार अर्जाच्या परिशिष्ट-ए मध्ये 
तक्रारदारांच्या नावासमोर दशविलेली कायम कामगारांच्या वेतनाच्या १/२६ दराने थकीत मजुरीच्या 
फरकाची रक्‍कम द.सा.द.शे. ६ दराने तक्रार दाखल केल्याच्या दिनाकांपासून प्रत्यक्ष अदा करेपर्यंत 
अदा करण्याचे आदेश दिलेले होते. त्याअनुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावातील 
मजूरांना फरकाची रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडीओ-२०१८/प्र.क्र.१३९/१३-ओ 


शासन निर्णय:- 

SIS क्र.१५/२०१५ मध्ये सहसचिव श्री. उध्दव नामदेव शिंदे, मराठवाडा सर्व श्रमिक 
संघटना व इतर-४० यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणी मा.कामगार न्यायालयाने दि.२०/४/२०१८ रोजी 
दिलेल्या न्यायनिर्णया विरुध्द शासनाने मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे 
रि.पि.क्र.६१५२/२०१९ दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये दि.१२.७.२०१९ रोजी शासनाच्या 
विरोधात अंतिम न्यायनिर्णय झाला असून सदर न्यायनिर्णयानुसार vo रोजंदारी मजूरांना कायम 
कामगारांच्या वेतनाच्या १/२६ दराने थकीत मजुरीच्या फरकाची रक्‍कम तालुका फळरोपवाटीका 
माजलगाव जि.बीड येथील १५ रोजंदारी मजूर व तालुका बीजगुणन केंद्र, माजलगाव जि.बीड येथील 
२५ रोजंदारी मंजूर यांना अदा करावयाच्या रु.७५,२९,०९२/- (रुपये पंच्याहत्तर लाख एकोणतीस 
SAR QAI फक्त) अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ दि.१७/४/२०१५ भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक-२, नियम क्रमांक-७ नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण 
अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या अधिकारानुसार रोजंदारी मजूरांच्या वेतनाच्या फरकाची 
रक्‍कम वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. आयुकक्‍्त(कृषि) कार्यालयाने मा.न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार देय ठरणारी रक्‍कम 
शासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेशांचे अनुपालन करुन वितरीत करण्यात यावी. तसेच 
या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
४. यावरील येणारा खर्च (१ २५ रोजंदारी मजूरांच्या वेतनातील फरकाची रक्‍कम रु. 
४७,०४,४९७/- इतकी मुख्यळेखाशिर्ष मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३-बी बीयाणे, (00) 
(09) तालुका बिजगुणन प्रक्षेत्रे, २४०१ ०२६१ (०२- मजूरी) व (२) १५ रोजंदारी मजूरांच्या वेतनातील 
फरकाची रक्‍कम रु. २८,२४,५९५/- इतकी मुख्यलेखाशिर्ष मागणी क्र.डी-३,२४०१-पिकसंवर्धन, 
११९ (१०३) भाजीपाला व रोपमळे, ११९ (०३) (०३) बागायती रोपमळयांची स्थापना करणे, २४०१ 
१७२२ (०२ मजूरी) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. सदर रक्‍कम कोषागारातून आहरीत व वितरीत करण्यासाठी उप विभागीय कृषि 
अधिकारी, बीड यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
प. सदरचा शासन निर्णय विधी व न्याय विभाग, औरंगाबाद यांचे अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.१३०४/२०१९,दि.१२/७/२०१९ रोजीचे अभिप्राय व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ १५५/ 
२०२२/व्यय-१, दि. ६/५/२०२२ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५//.॥ीच्ीघा859॥0[॥9.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१७१२४३५९९४०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT GORAKHNATH : emnaen 
MHAPANKAR ce 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत अग्नेषित:- 
१) आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडीओ-२०१८/प्र.क्र.१३९/१३-ओ 


२) संचाळक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 

४) सह संचालक (RATTAN) HS आयुक्‍तालय,पुणे. 

५) सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भ०वन, ५ वा माळा मुंबई-३२. 

६) विभागीय कृषि सह संचालक, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 


9) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,बीड, 
८) जिल्हा कोषगार अधिकारी, बीड, 
९) निवड नस्ती/कार्या.१३-ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


